जिल्हा न्यायालय, नंदुरबार यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी०२२१/४२/प्र.क्र.२३/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ सप्टेंबर, २०२१. 


पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा, दि.१०/९/२००१. 
२. शासन निर्णय क्र. अस्थायी ०२२१/४२/प्र.क्र.२३/कार्यासन ११, दि.२३/२/२०२१. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०/०८/२०२१. 
४. त्यासोबतचे जिल्हा न्यायालय, नंदुरबार यांचे क्र.₹5॥/१२९९/२०२१, दि.०६/०८/२०२१ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना : 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, नंदुरबार यांच्या आस्थापनेवरील ५३ अस्थायी पदांना संदर्भ अ.क्र.२ येथील 


शासन निर्णयान्वये दि. ०१/०३/२०२१ ते दि.३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय: 
जिल्हा न्यायालय, नंदुरबार यांनी संदर्भिय क्र.४ येथील पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार जिल्हा न्यायालय, 
नंदुरबार यांच्या आस्थापनेवरील पुढील Ted नमूद केलेली ५८ अस्थायी पदे दि. ०१/०९/२०२१ ते 


दि.२८/०२/२०२२ या कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
ze प्रबंधक P08 
2 | अधीक्षक ०२ 
३ | सहायक अधीक्षक ०६ 
४ | लघुलेखक ग्रेड-१ (पूर्वीचे लघुलेखक-उच्च श्रेणी) ०२ 
५ | लघुलेखक ग्रेड-२ (पूर्वीचे लघुलेखक-उच्च श्रेणी) P08 q 
६ | लघुलेखक ग्रेड-३ (पूर्वीचे लघुलेखक-निम्न श्रेणी) ०२ 
७ | वरिष्ठ लिपिक ०७ 
८ | कनिष्ठ लिपिक २१ 
९ | मुख्य बेलिफ P08 
१० | बेलिफ ०४ 
Aare पुस्तक बांधणीकार a 
१२ | शिपाई ०८ 
१३ | पहारेकरी ०२ 
एकूण 4C 


झासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२१/४२/प्र.क्र.२३/ 'कार्यासन ११ 
२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५ - दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा (२०१४ ०१७२ )(दत्तमत) (अनिवार्य) ०१-वेतन 
या लेखाशीर्षाखालील सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.१०/८/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


: सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०२१६२२४६१७१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


3 नांवाने Digitally signed by Navagire Santosh Sampatti 
राज्यपाल — यांच्या आदेशानुसार व = . DN: c=IN, f Maharashtra, ou=Law and 
महाराष्ट्राचे ज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व भृ Navagire Santosh £ (Code, sears 
2: 4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbedaaaef30F 
. 2 7, 
Sa mM att | serialNumber=0cb1b0de02001 Scféd 180057927 1f4816460b18 
02c2ae247dd6dd6f47462cd3, cn=Navagire Santosh Sampatti 
Date: 2021.09.02 16:23:27 +05'30' 
(सं. सं. नवगिरे) 


१. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, नंदुरबार. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार. 

६. विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई, 

७. वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


KKKKEKKKKKKKKKKKK KKK KKK EKER ERKRKERK 


पृष्ठ २ पैकी 2 


